सहायक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या 
सन २०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र. ७७/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक १० जून, २०१९ 


वाचा:- उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र.७७/ऊर्जा-५, दि. ३१ मे, २०१९. 


शुध्दीपत्रक:- 


विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील सहाय्यक विद्युत निरिक्षक गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये करण्यात आली आहे. सदर आदेशामधील तक्त्यातील स्तंभ क्र. १ मधील अनु. क्र. ३ 
श्री. राजेशकुमार रु. यादव, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांच्यासमोरील स्तंभ क्र.४ मधील " विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
ठाणे क्र.२ अंतर्गत सविनि कल्याण " या ऐवजी " विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, ठाणे क्र.१ " असे वाचावे. 


zg. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१११५२४३५५२१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


प्रति, 


प्रत: 


oc “७ A WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Pundalik 


| serialNu 5e2d360e 1fddb6abac58a907419053beecebSdbac48a78c89 
a e | | ९58871९ rashant Pundalik Badgeri 
Date: 2019.06.11 15:32:39 +05'30" 


(प्र. पुं. TST) 
शासनाचे उपसचिव 


Digitally signed by Prashant Pundalik Badgeri 
laharashtra, ou=Industry Energy And Labour 
itra, 


ashi 


99 


)32, st=Mahari 
aff4e0f24ac492ed7902d! 


49e93124a5c1327133a6da9db 


oN 


मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, 3 रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, 
चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

श्री. राजेशकुमार रु. यादव, सहायक विद्युत निरीक्षक (अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई 
यांच्यामार्फत) 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-५) 


